RNI No.MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ७ , अंक १७ ] 

] 


मंगळवार , नोव्हेंबर ३० , २०२१ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४३ 

, 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३.- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी 

अध्यादेश . 


१-३ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई -४०० ०३२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIII OF 2021 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT . 


सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ . 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 
ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , मुंबई महानगरपालिका 
१८८८ चा अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे , अशी परिस्थिती 

अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


; 


1 


३ . 


( १ ) 


भाग चार - ३०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर ३० , २०२१ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४३ 


7 


1 


1 


त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 

वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १ ) या अध्यादेशास , मुंबई महानगरपालिका ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२१ , असे म्हणावे . 
प्रारंभ . 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 
सन १८८८ २. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) च्या , खंड ( अ ) मधील १८८८ चा 
चा अधिनियम 

दोनशे सत्तावीस 
क्रमांक ३ याच्या या मजुकाराऐवजी “ दोनशे छत्तीस 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
कलम ५ ची 

सुधारणा . 


" 


३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर ३० , २०२१ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४३ 


7 


निवेदन 


1 


२ . 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ( १८८८ चा ३ ) याच्या कलम ५ मध्ये , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधील 
प्रभाग निवडणुकीत , प्रत्यक्षपणे निवडून द्यावयाच्या पालिका सदस्यांच्या संख्येची तरतूद आहे . प्रत्यक्षपणे निवडून 
द्यावयाच्या पालिका - सदस्यांची विद्यमान संख्या , २००१ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित 
आहे . २०११ च्या जनगणनेनंतर , प्रत्यक्षपणे निवडून द्यावयाच्या पालिका - सदस्यांच्या संख्येत बदल केलेला नाही . 

२००१ ते २०११ या दशकामधील २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या माहितीनुसार , बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील लोकसंख्येमध्ये ३.८७ टक्के इतकी वाढ झाली आहे . नागरी लोकसंख्येमधील ही वाढ 
आणि जलदगतीने होणारे नागरीकरण विचारात घेता , वाढलेल्या लोकसंख्येस महानगरपालिकेमध्ये त्या प्रमाणात 
प्रतिनिधित्त्व मिळण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधील प्रत्यक्षपणे निवडून द्यावयाच्या 
पालिका सदस्यांच्या संख्येत वाढ करणे इष्ट वाटते . म्हणून , मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये 
यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी , मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे 
जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , हा 
अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


३ . 


1 


मुंबई , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


महेश पाठक , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


